आदिवासी विकास विभागाद्वारा राबविण्यात 
येणा-या स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण योजनेच्या 
नावात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशिक्षण-२०२४/प्र.क्र.२४/का-९, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२४ 


वाचा :- 


१. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण-२०१२/प्र.क्र.१५८(भाग-२)/का-१७, 
दि.१५ जुले,२०१४ 
२. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण-२०१४/प्र.क्र.५३/का-१७, 
दि.०२ डिसेंबर,२०१४ 
३. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण-२०२०/प्र.क्र.9७५/का-०९, 
दि.१३ नोव्हेंबर,२०२० 
४. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण-२०२१/प्र.क्र.३४/का-०९, 
दि.२० एप्रिल,२०२१ 


प्रस्तावना :- 

वाचा येथील अनु.क्र. १ च्या दि.१५ जुले,२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारतीय व राज्य प्रशासकीय सेवेची संधी प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांना संघ 
लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणा-या परिक्षांचे प्रशिक्षण देण्याची योजना 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या नावात संघ /महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्या स्पर्धा परिक्षांचा उल्लेख 
असल्याने इतर स्पर्धा परिक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी या योजनेच्या लेखाशिर्षातून खर्च भागविण्यास अडचण 
निर्माण होत होती. त्यामुळे या योजनेच्या नावात बदल करून योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारतीय व राज्य प्रशासकीय सेवेची संधी प्राप्त करून 
देण्यासाठी त्यांना संघ लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणा-या परिक्षांचे 
प्रशिक्षण देणे लेखाशिर्ष (२२२५ डी ३८७) या योजनेच्या नावात पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण-२०२४/प्र.क्र.२४/का-९, 


योजनेचे पूर्वीचे नाव - 

योजनेचे लेखाशिर्ष योजनेचे नाव (मराठी) योजनेचे नाव (इंग्रजी) 

२२२५ डी ३८७ ।अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना | Training of Competitive 
भारतीय व राज्य प्रशासकीय सेवेची संधी | Examination to — the 
प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांना संघ | Scheduled Tribe Students 
ae ae तोकसेवा | taken by UPSC/ MPSC 

aL Sane wets कसवा | for achievement _ of 
आयोगाकडून घेण्यात येणा-या स्पर्धा service opportunity in 
परिक्षांचे प्रशिक्षण देणे IAS and SAS 
योजनेचे बदलेले सुधारित नाव- 

योजनेचे लेखाशिर्ष | योजनेचे नाव (मराठी) योजनेचे नाव (इंग्रजी) 

२२२५ डी ३८७ । अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विविध | Training of various 
स्पर्धा परिक्षांचे प्रशिक्षण/ परदेशी | competitive 


विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी पात्रता 
परीक्षा/ परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण देणे 


Examination/ Qualifying 
examination for 
admission to _ foreign 
universities/ Training of 
foreign languages to the 
scheduled Tribe 
Students. 


2. 


सदर शासन निर्णय हा नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 9432 नियो/का- 


१४११,दि.२६/०४/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८०/२०२४ /व्यय- 
१४,दि.२७/०५/२०२४ अनुसार प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०६२७१२४३५९६४२४ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रति, 


SATISH VITHALRAO 


KOVE 


(सतिश कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण-२०२४/प्र.क्र.२४/का-९, 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अ.मु.स./प्र.स./ सचिव, विभाग सर्व, मंत्रालय मुंबई. 

१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक,डाबरी आदिवासी वित्त व विकास मंहामंडळ,नाशिक 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
१६.आयुक्‍त,आदिवासी संशोधन व प्रसिक्षण संस्था,पुणे 

१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर 

१८. सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१९.उप सचिव/अवरसचिव/कक्ष अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२०.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२१. निवड नस्ती / (का-०९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


